आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९० 
अस्थायी पदांना व बाहयस्रोताद्वारे भरण्यात 
आलेल्या ७१६ अस्थायी पदांना दिनांक 
१.३.२०२० ते दिनांक ३१.८.२०१० पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७-अ 
दि. १३/३/२०२०. 
२) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र. मबावि/मवि/का-६/ २०-२१/ 
DV Act/3242, दि. २८/०९/२०२०. 


शुध्दीपत्रक :- 

वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९० अस्थायी पदांना व बाहयस््रोताद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ अस्थायी 
पदांना दिनांक १.३.२०२० ते दिनांक ३१.८.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास दिनांक १३ मार्च, २०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये मुदतवाढ आदेशात दुरुस्ती 
करुन आदेश निर्गमित करण्याची विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक १३ मार्च, २०२० च्या शासन 
निर्णयामधील दुरुस्तीबाबत खालीलप्रमाणे शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


उपरोक्त दिनांक १३ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ.क्र.५० व ५१ 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र पदनाम 
yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. १५,०००/- अन्य 

सहाय्य करण्यासाठी सहायक | तालुक्‍्याकरिता रु. १२,०००/- 

(बाहयस्त्रोताद्वारे) 

५१ | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना । मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. १२,०००/- अन्य 

सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी | तालुक्‍्याकरिता रु. १०,०००/- 

(बाहयस्त्रोताद्वारे) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७-अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२०१०२९१३३४२४७०३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ सर्वजिल्हामहिलाव बाल विकास अधिकारी (आयुक्‍तालय,पुणे यांचे मार्फत) 

२ सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्‍तालय,पुणे यांचे मार्फत) 

३ आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४ महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा ), मुंबई/नागपूर 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी,मुंबई 

६ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,पुणे यांचे मार्फत) 

८ वित्त विभाग ( का- व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्राळय,मुंबई 

९ fas TEA, का-७अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


